स्थानिक निधी लेखापरीक्षा यांच्याकडील 
प्रलंबित परिच्छेदांचा निपटारा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन परिपत्रक क्रमांक : स्थानिले २०२३/प्र.क्र.२४/ वित्त-७ 
ग्रामविकास विभाग, 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक- २० ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा:- 
१) शासन परिपत्रक क्रमांक एयुडी-२००७/प्र.क्र.२७४३/वित्त-८. दि-२० डिसेंबर, २०१० 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक लेखाप-२०१३/(७/१३), वित्त-८. दि- ११ फेब्रुवारी, २०१३. 
3) शासन परिपत्रक क्रमांक स्थानिले२०१६/प्र.क्र.३६/वित्त-७. दि- १८ नोव्हेंबर, २०१६. 
४) शासन परिपत्रक क्रमांक स्थानिळे २०१५/प्र.क्र.३४/वित्त-७. दि- २९ एप्रिल, २०१७. 
५) शासन परिपत्रक क्रमांक स्थानिले २०१५/प्र.क्र.३४/वित्त-७. दि- ०३ सप्टेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना:- 

मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा नियम १९३० नुसार स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
संचालनालयामार्फत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण केले जाते. लेखापरीक्षणा 
दरम्यान आढळलेल्या वित्तीय अथवा इतर अनियमिततेबाबत आक्षेप नोंदवून लेखापरीक्षण अहवाल 
संबंधित संस्थेस निर्गमित केला जातो. 

राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांकडे स्थानिक निधी लेखापरीक्षणातील परिच्छेद मोठया 
प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. याबाबत जिल्हा परिषदांकडे सातत्याने पाठपुरावा करुनही प्रलंबित 
परिच्छेदांचा निपटारा फारसा समाधानकारकरित्या झाल्याचे दिसून येत नाही. यामधील बरेचसे परिच्छेद 
GAP कारणासाठी प्रलंबित असून जिल्हा परिषदांकडील प्रलंबित परिच्छेदांचा निपटारा नियमित न 
झाल्याने मोठया प्रमाणावर परिच्छेद प्रलंबित राहतात व त्यामध्ये चाळू लेखापरिक्षण अहवालातील 
परिच्छेद नव्याने समाविष्ट झाल्याने प्रलंबित परिच्छेदांच्या संख्येत वाढ होते. अशा प्रलंबित परिच्छेदांमध्ये 
शासकीय निधी गुंतुन राहिल्याने शासनाचे नुकसान होते. 
शासन परिपत्रक:- 

प्रलंबित परिच्छेदांबाबत विधीमंडळ समिती, महालेखापाल तसेच स्थानिक निधी लेखा यांच्याकडून 

सातत्याने आक्षेप घेतळे जातात. ही बाब अत्यंत गंभीर असून प्रलंबित परिच्छेदांच्या निपटा-याबाबत 
जिल्हा परिषदांची प्रचंड उदासीनता दिसून येते. यास्तव बऱ्याच कालावधीपासून (सन १९६२ पासून) 
प्रलंबित असलेल्या परिच्छेदांचा जलद निपटारा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- 


१) मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमाच्या कलम ८ नुसार लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त 
झाल्यानंतर अहवालात निदर्शनास आणून दिलेले दोष किंवा नियमबाहयता सुधारुन त्याबाबतचा 
प्रथम अनुपालन अहवाल उचित कागदपत्रांसह विहित कालमर्यादेत स्थानिक निधी ळेखा विभागास 
लेखा आक्षेप वगळण्यासाठी सादर करावा. 


AN 
— 


mM 
~n 


शासन परिपत्रक क्रमांक:स्थानिले-२०२३/प्र.क्र.२४/वित्त-७ 

प्रलंबित परिच्छेदांचा निपटारा करणे हे महत्वाचे आभयान असा CRIN ठेवून सव परिच्छिदाच 
कमी, मध्यम व उच्च जोखीम असे वर्गीकरण करण्यात यावे जेणेकरुन प्रलंबित परिच्छेद निकाली 
काढता येतील. 

प्रलंबित परिच्छेदांचे अनुपालन सादर करताना परिच्छेदामध्ये समाविष्ट मुद्दयाची पूर्तता करुन 
व्यवस्थित अनुपालने सादर केली जात नाहीत. त्यामुळे अनुपालने अमान्य होवून परिच्छेद प्रलंबित 
राहतात. यास्तव परिच्छेदांचे अनुपालन सादर करताना ती मुद्यास अनुसरुन व योग्यरित्या सादर 
करावीत व अनुपालन मान्य होणेसाठी त्यासोबत आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करावीत. 

मुंबई वित्तीय नियम १९५९ मधील नियम ५३, परिशिष्ट २० नुसार शासकीय अधिकारी/ 
कर्मचा-यांच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे अथवा अपहारामुळे शासकीय निधीचे नुकसान झाल्यास 
अशा नुकसानीबाबत त्यास Aare जबाबदार धरून त्याच्याविरुध्द नियमानुसार योग्य ती 
सुधारणात्मक व मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० चा सुधारणा नियम २०११ चे 
कलम ८ नुसार दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी. 

कार्यालयीन कामकाज करताना गंभीर स्वरुपाचे परिच्छेद निर्माण होणार नाहीत याची दक्षता 
अधिकारी/कर्मचारी यांनी घ्यावी. तसेच ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे दि- ११ फेब्रुवारी, 
२०१३ च्या परिपत्रकामध्ये दिलेल्या सुचनांचे तसेच नोडल अधिकारी यांनी त्यांना दिलेल्या 
जबाबदाऱ्या व कर्तव्यांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी व प्रलंबित परिच्छेदांचा शीघ्रगतीने 
निपटारा करावा. 

प्रलंबित परिच्छेदांची संख्या कमी करण्यासाठी आवश्‍यक असल्यास विभागनिहाय व जिल्हा 
परिषदनिहाय शिबिर आयोजित करुन जास्तीत जास्त परिच्छेद निकाली काढण्यात यावेत. 

विकास योजनांची लाभार्थ्यांकडून थकित असलेल्या रकमांची वसुली- शासनाच्या विविध विकास 
योजनांच्या अनुदानांचे लाभार्थ्याकडून त्यांच्या हिऱ्याच्या वसूलपात्र रक्‍कमांमध्ये शासनाचा बराच 
निधी समाविष्ट असल्याने व अशा वसुलपात्र रकमांची अद्याप वसुली न झाल्याने शासकीय निधीची 
मोठया प्रमाणावर हानी झाली आहे. यास्तव असे प्रलंबित परिच्छेद तात्काळ निकाली काढण्याची 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

वसुल न होणारी तगाई कर्जे-जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शोतकऱ्यांना शेतीसाठी 
बी- बियाणे व शेतीविषयक अवजारे खरेदी करण्यासाठी कर्जे उपलब्ध करुन दिलेली होती. तगाई 
कर्ज योजना सन १९९२ मध्ये बंद झाली आहे. तथापि अशा कर्जाची वसुली विहित वेळेत 
कर्जदारांकडून न झाल्याने त्यासंदर्भात लेखापरीक्षणात dass आक्षेप अद्यापही प्रलंबित आहेत, 
असे आक्षेप निरंक करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. 

प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता न घेतल्यामुळे प्रलंबित राहिलेले परिच्छेद- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती लेखासंहिता १९६८ मधील नियम १५०,१५१,११४,१५२ नुसार प्रत्येक काम सुरु 
करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा 
लेखापरीक्षणा दरम्यान आक्षेप नोंदविला जातो. उचित अनुपालनाअभावी असे परिच्छेद वर्षानुवर्षे 
प्रलंबित आहेत. जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या संबंधित विभागाच्या विभागप्रमुखांनी त्यांच्याकडे 
उपलब्ध असलेल्या अभिलेख्यांच्या आधारे विकास कामांना कार्योत्तर प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
दिल्यास व ठेवीदाराने अशी विकास कामे सुस्थितीत केल्याचे प्रमाणित केल्यास असे आक्षेप निकाली 
काढण्यास मदत होईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांक:स्थानिले२०२३/प्र.क्र. २४/वित्त-७ 


१०) दरवर्षी लेखापरीक्षणात एखाद्या विषया संदर्भातील आक्षेप घेतला जातो. उदा-वार्षिक लेखा, ठेवी, 
SM, अंदाजपत्रक इ. अज्ञा आक्षेपांच्या संदर्भात दरवर्षी सदर आक्षेप घेतले जात असल्याने असे 
परीच्छेद वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणार नाहीत यासाठी त्वरीत कार्यवाही करावी. 

११) सेवानिवृत्त / मृत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना दिलेली अग्रीमे, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृतीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम १२५ नुसार एखाद्या झासकीय कर्मचाऱ्याकडून येणे 
असलेली रक्कम त्याच्या निवृत्ती दिनांकाच्या कमीत कमी दोन महिने अगोदर महालेखाकार 
कार्यालयास कळविली पाहिजे जेणेकरून त्यास प्रदान होणाऱ्या सेवानिवृत्ती उपदानातून येणे 
रकमांची वसुली करुन प्रदानाचे आदेश निर्गमित करता येतील. तसेच नियम १४२(२) नुसार एखाद्या 
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूची सूचना प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृतीवेतन)नियम १९८२ मधील नियम १३२ नुसार येणे रकमां व्यतिरिक्त काही रकमा 
त्याच्याकडून वसूल होणे बाकी असल्यास त्या निश्चित करून देय होणाऱ्या मृत्यू उपदानातून वसुल 
कराव्यात. याबाबतची कार्यवाही नियमानुसार विहित वेळेत करण्यात यावी. 

१२) लेखापरीक्षणास कागदपत्रे उपलब्ध न करणे / आवश्‍यक अभिलेख न दाखविणे ही बाब गंभीर 
स्वरुपाची असल्याने पंचायत राज समितीने संबंधितांविरुध्द कडक कारवाई करण्याच्या सुचना 
दिल्या आहेत. अज्ञा घटना घडू नयेत म्हणून यापूर्वीही संदर्भीय शासन परिपत्रकांव्दारे वेळोवेळी 
आवश्यक निर्देड/सूचना देण्यात आल्या आहेत. सबब या सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून 
आल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधितांवर मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 
१९३० चा सुधारणा अधिनियम २०११ चे कलम ८ अन्वये रु. २५,०००/- इतका दंड ठोठावण्याची 
आव्यक कारवाई करावी. 

वरील सूचनांची सर्व जिल्हा परिषदांनी काटेकोरपणे अंमळबजावणी करावी व प्रलंबित परिच्छेद 
निपटाऱ्याबाबत संबंधित खातेप्रमुखांनी afar लक्ष देवून प्रलंबित परिच्छेदांचा लवकरात लवकर 
निपटारा करावा. जेणेकरुन स्थानिक निधी cer विभागाच्या बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित 
असलेल्या लेखा आक्षेपांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२०१३३१४७९२२० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 


RAJ E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2,5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef4484d9f34 
P R A B H A K. A R 7b08c606d67de4c46aeb159da, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505FOB1C60A9 
BE486C39888B389F5CFC9BC7493334, cn=RAJESH 
B H O | R PRABHAKAR BHOIR 
Date: 2023.10.20 16:33:47 +05'30' 
(रा.प्र.भोईर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. विभागीय आयुक्त, (सवी. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सवी. 
३. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
४. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
५. निवड नस्ती (वित्त-७. 


